राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान (NMSA) अंतर्गत 
कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) योजनेअंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या अंमलबजावणीकरिता 
पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४४२०/प्र.क्र.१०७/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २२ डिसेंबर, २०२० 


१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.ina! सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय 
शाश्वत होती अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 

शासन निर्णय क्रमांक ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३.०४.२०१७ 

केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-२१/२०१८-३७-॥, दिनांक ११.०९.२०२०. 

शासन निर्णय क्रमांक WIS ४४२०/प्र.क्र.८८/८ अ, दिनांक 92.90.2020 

शासन निर्णय क्रमांक राहोअ ४४२०/प्र.क्र.६६/८ अ, दिनांक २३.१०.२०२० 

६. कृषि आयुक्तालयाचे क्र. आकृआ-२०२०/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र.०५/२७३०७, दि. २९.१०.२०२० 


ee टल 


प्रस्तावना 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rain fed Area Development 
(RAD) ] कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याकरिता केंद्र व राज्य हिऱड्याचे अनुदानाचे 
प्रमाण ६०:४० असे आहे. संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक २३.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 
२०२०-२१ या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु.११९१.०९ लाख व राज्य हिस्सा रु.७९५.६० लाख अशा एकूण 
रु.२६१५.५२ लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक ११.९.२०२० च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
रु.३७४.३० लाख निधी राज्य शासनाकडे वितरीत करण्यासाठी त्यांच्याकडील पे अँड अकाऊंटस 
ऑफिसर (सेक्टर) यांना कळविले आहे. 


राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्या हप्त्याचा रु.६२३.८३ 
लाख (केंद्र हिस्सा रु.३७४.३० लाख :राज्य हिस्सा रु. २४९.५३ लाख) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्या हप्त्याचा केंद्र 
हिळऱ्यापोटी रु.३७४.३० लाख (रुपये तीन कोटी Gea लाख तीस हजार फक्‍त) व राज्य 
हिऊ्यापोटी रु.२४९.५३ लाख (रुपये दोन कोटी एकोणपन्नास लाख त्रेपन्न हजार फक्त) असा 
एकूण रु.६२३.८३ लाख (रुपये सहा कोटी तेवीस लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) निधी अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४४२०/प्र.क्र.१०७/८-ओ 


२. (रुपये लाखात) 
प्रवर्ग पहिल्या हप्त्यापोटी उपलब्ध निधी 
केद्र राज्य एकूण 
सर्वसाधारण २३७४.३० २४९.५३ ६२३.८२३ 


३. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च सन २०२०-२१च्या मंजूर 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्र.डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 


मागणी क्र.डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 


१०९-विस्तार व प्रशिक्षण, 
०१-माहिती व प्रसारण, 


३३, अर्थसहाय्य. 


(09)(49)- कृषी उन्नती योजना - 

राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान - 

जिरायती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (कें.पु.यो.) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ९५५४) 


१०९-विस्तार व प्रशिक्षण, 

०१-माहिती व प्रसारण, 

(०१(५३)- कृषी उन्नती योजना - 

राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान - 

जिरायती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (कें.पु.यो.) 
(राज्य हिस्सा ४०%), (२४०१ ए २७२) 

३३- अर्थसहाय्य 


४. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 


सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिछ्याच्या रू. ६२३.८३ 
लाख निधीचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी 
BDS प्रणालीद्वारे विभागीय कृषि सहसंचालकांमार्फत जिल्हयांना वितरीत करावा व जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी यांना प्राप्त निधी आहरित करुन PFMS खात्यावर जमा करावा व संपूर्ण अदायगी 


PFMS वरच करावी. 


५. या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रू. ६२३.८३ लाख निधीचे सनियंत्रण 


करण्याच्या दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रणग्तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संतिरण अधिकारी 
| आयुक्तालय स्तर । आयुक्त (Py), Hit | सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२ | विभागीय स्तर 


संबंधित विभागीय कृषी 


संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक 


सहसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी. 
3 | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


६. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 


राज्य शासनास सन २०२०-२१ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४४२०/प्र.क्र.१०७/८-ओ 


केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे 
बंधनकारक राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे 
संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी 
अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 

७. सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन 
अ.क्र. २ येथील उन्नत शेती समृद्ध होतकरी अभियानाच्या दिनांक १३ एप्रिल, २०१७ च्या शासन 
निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 

८. प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात 
यावी व राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात 
यावी व सदरची माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी 

९. योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील त्रैमासिकाच्या पहिल्या महिन्यांच्या १० 
तारखेपर्यंत त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३ महिन्यांच्या 
कालावधीत कृषी व सहकार विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य 
शासनाकडे पाठविण्यात यावा. 

qo. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र 
शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच उपरोक्त 
नमूद अटी व शर्ती विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना 
निर्गमित कराव्यात. 

११. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० 
नुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची 
पूर्तता तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१०/२०२०/व्यय-१ दिनांक १७.१२.२०२० 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२२१६४२५०८३०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Bharati Dinesh al eal 


5 Sbc2fB6ec37c6F25 108b6605bc20e7 1b4742dd20d7esF5 


cdi 
ह INumber=6b3c1 22edc26ac3532130d69cd06c9664e8a139b9a532752 
h U [ | 240485 1aBc9d3 Bhar hi 
Date: 2020.12.22 16:45:58 +05'30 


(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४४२०/प्र.क्र.१०७/८-ओ 


३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, sex, Fay, 

४. जिल्हाधिकारी (सवी 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

७. सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बॅक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 

११. सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/सर्व मंडळ 
कृषि अधिकारी 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

१४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१५. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

१६. सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

१८.उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

१९. उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

२०. सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२१. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

२२. निवडनस्ती ८-ओ 


Cc 
es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


